स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक, गट-क या 
पदावर सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत 
नामनिर्देशनाने तात्पुरती नियुक्‍ती देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः पदभ-२०२४/प्र.क्र.८१(२)/सेवा-३ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय ,मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ०७ मार्च, २०२४. 


संदर्भ : १. मुख्य अभियंता,सा.बां.प्रा.विभाग, मुंबई यांचे क्र.मुअ(मु/वि.अ./९९२,दि.२६.०२.२०२४ 
रोजीचे पत्र. 
२. सामान्य प्रशासन विभाग अधिसूचना क्रमांक :एसआरव्ही-२०१६/प्र.क्र.२८१/१२, 
दि.२१.०६.२०२१. 


शासन आदेशा :- 

सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक (वेतनस्तर एस-८ रुपये २५,५००- 
८१,१००/- या वेतनश्रेणीत) या संवर्गात नामनिर्देशानाने नियुक्‍ती करण्यासाठी या विभागाच्या दि.१३.११.२०२२ 
रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मुख्य अभियंता (स्थापत्य), सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई यांच्या 
अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय निवड समिती गठीत करण्यात आली आहे. सदर निवड समितीमार्फत 
दि.१०.१०.२०२३ रोजी जाहीरात प्रसिध्द करण्यात आली होती. सदर जाहिरातीच्या अनुषंगाने गुणनवत्तेनुसार 
पात्र ठरलेल्या १३७८ उमेदवारांची यादी गुणवत्ता क्रमांकानुसार www.mahapwd.com या संकेतस्थळावर 
प्रसिध्द केली असून या उमेदवारांना नियुक्‍ती देण्यासाठी संदर्भाधीन क्र.१ येथील दिनांक २६.०२.२०२४ 
रोजीच्या पत्रान्वये शासनास शिफारस केली आहे. याअनुषंगाने सोबतच्या परिशिष्ट-अ मध्ये नमूद केलेल्या 
उमेदवारांना स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक या पदावर ते रुजू होतील त्या दिनांकापासून (वेतनस्तर एस-८ 
रुपये २५,५००-८१,१००/- या वेतनश्रेणीत) तात्पुरती नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 
२. सोबतच्या परिशिष्ट-अ मधीळ उमेदवारांनी नियुक्‍ती आदेशा प्राप्त झाल्यानंतर मुख्य अभियंता, 
सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांच्याकडे हे आदेश निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून एक 
महिन्याच्या आत प्रत्यक्ष संपर्क साधावा व सेवेत रुजू व्हावे. अन्यथा, एक महिन्यानंतर सदर नियुक्तीचे आदेशा 
आपोआप रद्द होतील. सदर उमेदवारांना देण्यात आलेल्या पदस्थापनेत कोणताही बदल होणार नाही. 
३. सोबतच्या परिशिष्ट-अ मधील उमेदवारांना रुजू करुन घेऊन त्यांचे नियुक्‍्तीबाबतचे आदेशा संबंधित 
मुख्य अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांनी एक आठवडयाच्या आंत निर्गमित 


करावेत. सदर उमेदवारांना सविस्तर पदस्थापना देतांना संबंधित उमेदवार ज्या जिल्ह्यातील रहिवासी आहे 


शासन आदेश क्रमांकः पदभ-२०२४/प्र.क्र.८१( २)/सेवा-३ 


त्याच जिल्ह्यात अन्यथा नजिकच्या जिल्ह्यात त्या उमेदवारास पदस्थापना देण्यात येईल याची दक्षता घेण्यात 


यावी.तसेच, पदस्थापना देतांना संबंधित प्रादेशिक विभागाच्या क्षेत्रात येणा-या राष्ट्रीय महामार्ग विभाग 


कार्यालयांमधील रिक्‍त पदे आवश्‍यकतेनुसार भरली जातील याची दक्षता मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग, 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कोकणभवन, नवी मुंबई यांचेशी सल्लामसलत करुन घ्यावी. 


8. 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई यांनी केलेल्या शिफारशीच्या अनुषंगाने 


सोबतच्या परिशिष्ट-अ मधील उमेदवारांची करण्यात आलेली नियुक्ती ही, सार्वजनिक बांधकाम विभागातील 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक या पदाच्या सेवाभरती नियमातील तरतुदीनुसार भरतीसाठी उपलब्ध 


असलेल्या रिक्‍त पदावर, खालील विहित अटींच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे:- 


१) 


२) 


३) 


४) 


एखाद्या उमेदवारास विहित कालावधीत अपरिहार्य, उचित कारणास्तव रुजू होण्यासाठी मुदतवाढ हवी 
असल्यास त्या उमेदवारांनी सदर शासन निर्णय निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून १० दिवसांच्या आत 
अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना मुदतवाढीसाठी अर्ज सादर 
करावा. तद्नंतर प्राप्त झालेले अर्ज विचारात घेतले जाणार नाहीत. उचित कारणास्तव विहित 
कालावधीत मुदतवाढीसाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांना मुदतवाढ देण्याचा /नाकारण्याचा अंतिम निर्णय 
शासनाचा राहील. 

जे उमेदवार या शासन निर्णय निर्गमित झालेल्या तारखेपासून एक महिन्याच्या मुदतीच्या आत 
नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर होणार नाहीत अथवा त्यांचेकडून यासंबंधात काही सूचना प्राप्त झाली नाही 
तर ही नियुक्ती त्यांना स्वीकृत नाही असे समजून उमेदवारांच्या नियुक्तीचे आदेश आपोआप रद्द होतील. 
तसेच या बाबतचा अहवाल मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग /संबंधित अधीक्षक 
अभियंता, सा.बां. मंडळ , सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांनी शासनाला दिनांक ०८.०४.२०२४ पर्यंत 
सादर करावा. 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग/संबंधित अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक 
बांधकाम मंडळ, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांनी जाहीरातीत नमूद केल्यानुसार वयोमर्यादेची तसेच 
शैक्षणिक व अन्य अटींची पुर्तता करणारी मूळ कागदपत्रे (वय, अधिवास, शैक्षणिक पात्रता, महिला 
आरक्षणानुसार विहीत केलेले प्रमाणपत्र, जात वैधता प्रमाणपत्र, दिव्यांग प्रमाणपत्र, माजी सैनिक 
प्रमाणपत्र, प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र,भूकंपग्रस्त प्रमाणपत्र, पदवीधर/पदविकाधारक अंडाकालीन उमेदवार 
प्रमाणपत्र, अनाथ प्रमाणपत्र इ.) तपासावीत. 

सदर उमेदवारांची ज्येष्ठता ही सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक २१.०६.२०२१ रोजीच्या शासन 
अधिसूचना अन्वये विनियमित केलेल्या महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियम, २०२१ मधील 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः पदभ-२०२४/प्र.क्र.८१( २)/सेवा-३ 


4) 


&) 


७) 


८) 


तरतुदीनुसार गुणवत्ता क्रमांकानुसार निश्चित करण्यात येईल. त्यामुळे नियुक्तीच्या आदेशानुसार एक 
महिन्याच्या आत सेवेत रुजू न होणाऱ्या उमेदवारांना सेवा ज्येष्ठता गमवावी लागेल व त्यांची ज्येष्ठता ते 
ज्या दिनांकास शासन सेवेत रुजू होतील, त्या दिनांकास निश्चित करण्यात येईल. 

मागास प्रवर्गाच्या राखीव पदावर नियुक्त केलेल्या उमेदवारांची प्रचलित नियमातील तरतूदीनुसार जात 
वैधता प्रमाणपत्राच्या अधीन राहून तात्पुरत्या स्वरुपात नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. मागासवर्गीय 
उमेदवारांनी जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र शासनास व संबंधित उमेदवारांची नियुक्‍ती 
करण्यात आलेल्या कार्यालयास सादर करणे आवश्यक राहील. त्यानुसार संबंधित उमेदवारांच्या मुळ 
सेवापुस्तकात नोंद घेण्याची कार्यवाही संबंधित कार्यालय प्रमुखांनी करावी. 

तसेच, मागास प्रवर्गाच्या राखीव पदावर (अ.जा., अ.ज., वि.जा.(अ), AA), भ.ज.(क), ATS), 
वि.मा.प्र., इ.मा.व.) नियुक्‍ती करण्यात आलेल्या मागासवर्गीय उमेदवारांनी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर 
केलेले नसल्यास, त्यांनी या आदेशाच्या दिनांकापासून ६ महिन्याच्या आत जात प्रमाणपत्राची वैधता, 
जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडून करुन घेणे आवश्‍यक राहील. नियुक्‍ती देण्यात आलेल्या 
कार्यालयाने संबंधित मागसवर्गीय उमेदवारांच्या जात वैधता प्रमाणपत्राच्या अनुषंगाने आवश्‍यक ती 
कागदपत्रे जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे पाठविण्याची कार्यवाही करावी. विहित मुदतीत जात 
वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्यास संबंधित उमेदवारांच्या सेवा प्रचलित नियमानुसार समाप्त करण्याची 
कार्यवाही करण्यात येईल. 

अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती वगळता अन्य मागासप्रवर्गातील महिलांकरीता आरक्षित 
असलेल्या पदावरील निवडीसाठी दावा करु इच्छिणा-या महिलांना त्या-त्या मागास प्रवर्गासांठी इतर 
मागासप्रवर्ग व बहुजन कल्याण विभाग तसेच सामान्य प्रशासन विभागाकडून वेळोवेळी विहीत करण्यात 
आल्याप्रमाणे नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्‍यक आहे. 

महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय दिनांक २५.०५.२००१ मधील तरतुदीनुसार, मागास 
प्रवर्गातील महिलांसाठीच्या राखीव पदाकरीता निवड झालेल्या उमेदवारांनी, “महिलांसाठी उन्नत व 
प्रगत व्यक्‍ती गट (क्रिमीलेअर) यामध्ये मोडत नसल्याबाबतचे प्रमाणपत्र ” (अलिकडचे/ नवीनतम मूळ 
नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र) ची सांक्षाकित प्रत तपासणीसाठी आयुक्त, महिला व बाल विकास, पुणे 
यांचेकडे पाठविणे आवश्‍यक आहे. त्यानुषंगाने मागास प्रवर्गातील महिलांसाठीच्या राखीव पदाकरीता 
निवड झालेल्या महिला उमेदवारांचे नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र दोन प्रतीत शासनास पाठविण्याची 
कार्यवाही या आदेशाच्या दिनांकापासून १ महिन्याच्या आत मुख्य अभियंता/ संबंधित अधीक्षक अभियंता, 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांनी करावी. मागास प्रवर्गातील महिलांसाठीच्या राखीव पदाकरीता निवड 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन आदेश क्रमांकः पदभ-२०२४/प्र.क्र.८१( २)/सेवा-३ 
झालेल्या महिला उमेदवारांची नियुक्‍ती सदर तपासणी अहवालाच्या अधिन राहून करण्यात येत आहे. 
आयुक्त, महिला व बाल विकास, पुणे यांचेकडून प्राप्त अहवालानुसार महिला उमेदवार अपात्र ठरत 
असल्यास त्यांची नियुक्‍ती रद्द करण्यात येईल. 

९) उमेदवारांनी हिन्दी व मराठी भाषा परीक्षा अगोदरच उत्तीर्ण केली नसेल किंवा सदर भाषा परीक्षा उत्तीर्ण 
होण्यापासून सूट मिळाली नसेल तर यासंबंधी असलेल्या नियमानुसार भाषा परीक्षा उत्तीर्ण होणे 
AMAA आहे. भाषा परीक्षा उत्तीर्ण न झाल्यास त्यांची वेतनवाढ प्रचलित नियमाप्रमाणे रोखून ठेवण्यात 
येईल. 

१०)सदर उमेदवारांपैकी खेळाडू प्रवर्गातून निवड झालेल्या उमेदवारांना शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग, 
शासन निर्णय, दि.०१.०७.२०१६ मधील तरतुदीनुसार नियुक्‍ती देण्यात येत आहे. सदर तरतुदींची पूर्तता 
होत नसल्यास संबंधित उमेदवारांची नियुक्‍ती रद्द करण्यात येईल. 

११)सामान्य प्रशासन विभाग,शासन निर्णय क्र.प्रशिक्षण २०००/प्र.क्र.६१/२००१/३९,दि.०७.०८.२००१ 
अन्वये शासन सेवेतील नियुक्‍तीकरीता संगणक हाताळणी/वापराबाबतचे ज्ञान एक आवश्‍यक अर्हता 
म्हणून निश्चित करण्यात आली आहे. त्यानुसार सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.प्रशिक्षण 
२०००/प्र.क्र.६१/२००१/३९, दि.१९.०३./२००३ अन्वये आवश्‍यक प्रमाणपत्र नियुक्‍ती आदेझाच्या 
दिनांकापासून २ वर्षाच्या आत उपलब्ध करुन देणे आवश्‍यक आहे. जर त्यांनी विहित मुदतीत प्रमाणपत्र 
उपलब्ध करुन दिले नाही तर उक्त कालावधी संपताच त्यांची सदर पदावरील सेवा कोणतीही 
पूर्वसूचना न देता समाप्त करण्यात येईल. 

१२) या आदेझान्वये हजर होणा-या उमेदवारांना राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना (NPS) लागू राहील. तथापि, 
शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक : अंनियो-१००९/प्र.क्र.३२/सेवा-४, दि.१८/०८/२००९ मधील 
तरतुदीनूसार दि.०१/११/२००५ पूर्वी शासन सेवेत निवृत्तीवेतनार्ह आस्थापनेवर कार्यरत असलेल्या 
शासकीय कर्मचाऱ्यांनी त्याच किंवा अन्य विभागातील निवृत्तीवेतनारह आस्थापनेच्या पदावरील 
नियुक्तीसाठी दि.०१/११/२००५ पूर्वी किंवा त्यानंतर अर्ज केला असेल आणि त्याला 
दि.०१/११/२००५ रोजी किंवा त्यानंतर नविन पदावर नियुक्‍त करण्यात आले असेल तर SAM प्रकरणी 
शासन परीपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक : अंनियो-१००६/८७/सेवा-४, दि.१२/०१/२००७ मधील 0 ते 
(iv) येथे नमूद केलेल्या सर्व अटींची पूर्तता झाल्यास संबंधित शासकीय कर्मचाऱ्यास महाराष्ट्र नागरी 
सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२ व सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी योजना लागू राहील. 

१३) उमेदवारांनी स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक, गट-क पदासाठी विहीत केलेली व्यावसायिक परीक्षा 
विहित कालावधीत उत्तीर्ण होणे आवश्‍यक आहे. 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन आदेश क्रमांकः पदभ-२०२४/प्र.क्र.८१( २)/सेवा-३ 

१४ उमेदवारांनी व्यावसायिक परीक्षा विहित कालावधीमध्ये उत्तीर्ण होणे आवश्‍यक आहे. स्थापत्य 
अभियांत्रिकी सहाय्यकांनी कामाचा अपेक्षित दर्जा प्राप्त न केल्यास तसेच, त्याचे काम किंवा वर्तणूक 
अयोग्य अथवा अनुरुप असमाधानकारक आढळल्यास, तो सेवेतून कमी करण्यास पात्र ठरेल. 

१५) सदर उमेदवारांपैकी पूर्वी शासकीय सेवेत असणा-या उमेदवारांची सरळसेवेने शासनाच्या दुस-या 
पदावर नियुक्‍ती झाली असल्यास अशा उमेदवारांची स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक या पदावरील 
वेतननिश्चिती ही शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक: वेतन-१२८९/प्र.क्र.२/९०/सेवा-३, दिनांक 
२३.०३.१९९४ मधील तरतुदीनुसार करण्यात यावी. 

१६) तसेच सदर उमेदवारांपैकी पूर्वी शासकीय सेवेत नसणा-या उमेदवारांची सरळसेवेने शासनाच्या सेवेत 
नियुक्‍ती झाली असल्यास अशा उमेदवारांची स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक, गट-क या पदावरील 
वेतन निश्चिती ही महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील तरतूदीनुसार करण्यात यावी. 

१७) सदर नियुक्ती, उमेदवारांनी सादर केलेल्या प्रमाणपत्राच्या सत्यासत्यतेवर अवलंबून राहील. 
उमेदवारांनी सादर केलेली प्रमाणपत्रे तसेच सांक्षाकन नमुन्यात नमूद केलेली माहिती, नियुक्‍तीनंतर 
खोटी अथवा बनावट आढळल्यास, सदर उमेदवारांची नियुक्‍ती आपोआप संपुष्टात येईल. 

१८)उमेदवारांनी साक्षांकन नमुन्यात सादर केलेली माहिती नियुक्‍ती देण्यात आल्यानंतर असत्य असल्याचे 
आढळून आल्यास तात्पुरते नियुक्‍ती आदेश रद्दबादल करुन भारतीय दंडसंहितेनुसार फौजदारी कारवाई 
करुन सदर उमेदवारांना शासन सेवेत कायमस्वरुपी अपात्र ठरविण्यात येईल. 

१९) उमेदवारांच्या सेवानिवृत्तीचे वय प्रचलित नियमानुसार राहील. 

२० आवश्यकता भासल्यास उमेदवारांना भारताच्या संरक्षण सेवेतील पदावर किंवा भारताच्या संरक्षणाशी 
निगडीत असलेल्या कुठल्याही पदावर देशात किंवा परदेशात प्रशिक्षणाचा कालावधी धरुन चार वर्षापेक्षा 
कमी नसणाऱ्या कालावधीसाठी भारत सरकार ठरवेल त्या शर्तीवर सेवा करावी लागेल. परंतु, 

(अ) त्यांच्या नियुक्‍तीनंतर १० वर्षाचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांना अशी सेवा करावी लागणार नाही 
किंवा, 
(ब)सर्वसाधारणपणे त्यांच्या वयाची ४० वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना अशी सेवा करावी लागणार नाही. 

29) उमेदवार सेवेत रुजू झाल्यानंतर सेवेचा राजीनामा देऊ इच्छित असल्यास, त्याला शासन परिपत्रक 
सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक एसआरव्ही १०९२/१०३३/प्र.क्र.३३/ ९२/८, दिनांक ०२/१२/१९९७ 


मधील तरतूदीनुसार शासनाला किमान १ (एक) महिन्याची आगाऊ नोटीस किंवा एक महिन्याचे मूळ 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन आदेश क्रमांकः पदभ-२०२४/प्र.क्र.८१( २)/सेवा-३ 
वेतन देणे आवश्‍यक राहील. मात्र, गैरशिस्त, सेवानियमांचा भंग इत्यादी कारणांसाठी एखाद्या 
उमेदवाराची सेवा समाप्त करण्यासाठी वरीलप्रमाणे नोटीस देण्याचे बंधन शासनावर असणार नाही. 

२२) सोबतच्या परिशिष्ट-अ मधील उमेदवारांना महाराष्ट्र राज्य प्रशिक्षण धोरणासंबंधी, सामान्य प्रशासन 
विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक : टीआरएन-०९/प्र.क्र.३९/०९/१२-अ, दिनांक २३/०९/२०११ मधील 
परिच्छेद सहा येथील तरतुदीनुसार दिर्घ कालावधीचे व विदेशी प्रशिक्षणापूर्वी प्रशिक्षणार्थीला सक्षम 
प्राधिकाऱ्याबरोबर बंधपत्र लिहून द्यावे लागेल व त्याप्रमाणे नंतर प्रशिक्षणार्थी नोकरी सोडत असेल तर 
प्रशिक्षणावर खर्च झालेली रक्‍कम सदर प्रशिक्षणार्थीकडून वसूल करून संबंधित प्राधिकाऱ्याला 
शासनाकडे जमा करावी लागेल. याबाबतचे दर शासन निश्चित करेल. 

२३) उपरोक्‍त वसूली केल्याशिवाय प्रशिक्षणार्थीचा राजीनामा क्षेत्रिय स्तरावरुन स्विकारण्यात येऊ नये. 
त्यानुसार प्रत्येक प्रशिक्षणार्थीला महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी (मेटा), नाशिक येथे रूजू 
होण्यापूर्वी मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी, नाशिक यांच्याकडे व संबंधित 
नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांकडे विहित बंधपत्र भरून सादर करणे बंधनकारक राहील. 

२४) प्रशिक्षणादरम्यान सर्व प्रशिक्षणार्थीकडून प्रबोधिनीच्या प्रशिक्षणबाबतच्या नियमांचे व शिस्तीचे 
काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. त्यांच्याकडून नियमभंग झाल्यास प्रबोधिनीकडून त्यांच्याविरुध्द 
शिस्तभंगाची कार्यवाही करण्यात येईल. 

२५) सर्व उमेदवारांचे वैद्यकीय तपासणी अहवाल प्राप्त होण्याच्या अधीन राहून त्यांची नियुक्‍ती करण्यात 
येत आहे. त्यानुसार संबंधित उमेदवार यांनी त्यांच्या नियुक्तीच्या ठिकाणी रुजू झाल्यानंतर त्यांनी 
वैद्यकीय अहवाल त्यांना नियुक्‍ती देण्यात आलेल्या कार्यालयास सादर करावा. 

२६) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक चारित्र्य-२११७/ प्र.क्र.४८३/ २०१७/१६-अ, दिनांक 
२८/०८/२०१७ अन्वये सर्व उमेदवारांचे चारित्र्य पडताळणी अहवाल प्राप्त होण्याच्या अधीन राहून 
करण्यात येत आहे. त्यानुसार संबंधित उमेदवारांची त्यांच्या नियुक्तीच्या ठिकाणी रुजू झाल्यानंतर 
त्या कार्यालयामार्फत त्यांची चारित्र्य पडताळणी करण्यात येईल. 

२७)तसेच, जे उमेदवार यापूर्वी अन्य विभागात अथवा या विभागात शासकीय सेवेत कार्यरत होते 
त्यांच्याबाबतीत ते ज्या विभागात/कार्यालयात कार्यरत होते त्या विभागाकडून/कार्यालयाकडून त्यांच्या 
विरूध्द कोणती विभागीय चौकशी सुरू होती किंवा प्रस्तावित आहे. याबाबतची माहिती प्राप्त करून 
घेण्याच्या अधिन राहून त्यांना तात्पुरती नियुक्‍ती देण्यात येत आहे. जर एखाद्या उमेदवारांविरूध्द त्यांनी 
यापूर्वी कार्यरत असलेल्या विभागात/कार्यालयात विभागीय चौकशी सुरू असल्यास सदर 
नियुक्‍तीनंतरही सदर चौकशी सुरू राहील. 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन आदेशा क्रमांकः पदभ-२०२४/प्र.क्र.८१(२)/सेवा-३ 

२८)उमेदवार ज्या दिवशी रुजू होतील त्या दिवसापासून नियमाप्रमाणे त्यांचे गोपनीय अहवाल लिहिण्यात 
यावेत व बदली झाल्यास ते संबंधित अधिकाऱ्याकडे पाठवून विभाग प्रमुखांनी अथवा मुख्य अभियंता, 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांनी याबाबत शासनास कळवावे. 

२९) सदर उमेदवार सध्या केंद्र/ राज्य शासनाच्या सेवेत अथवा निमशासकीय सेवेत कार्यरत असतील तर 
संबंधीत नियंत्रण अधिकाऱ्यांनी त्यांना नेमणूकीच्या ठिकाणी हजर होण्याच्या दृष्टीने सदर सेवेतून 
कार्यमुक्त झाल्याचे अथवा तसे लेखी पत्र सादर केल्याशिवाय त्यांना रूजू करून घेता येणार नाही. तसेच 
सदर उमेदवारांची नियुक्‍ती ही त्यांचे केंद्र/ राज्य शासनाच्या सेवेत अथवा निमशासकीय सेवेतील ना- 
चौकशी प्रमाणपत्र त्यांच्या संबंधीत कार्यालयाकडून प्राप्त होण्याच्या अधीन राहील. 

५. नियुक्‍ती देण्यात येत असलेल्या या उमेदवारांनी नियुक्‍तीच्या/पदस्थापनेच्या ठिकाणी हजर न होता 
विशिष्ट ठिकाणी पदस्थापना /नियुक्‍ती मिळविण्यासाठी मा. लोकप्रतिनिधी/ खाजगी व्यक्‍ती किंवा संघटना 
यांचे मार्फत दडपण/दबाव आणण्याचा प्रयत्न केल्यास, संबंधित उमेदवारांविरुध्द महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त 


व अपिल) नियम, १९७९ मधील तरतुदींनुसार शिस्तभंग विषयक कारवाई करण्यात येईल. 


६. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०३०६१३००२०२७१८ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by DINESH JAIPRAKASH BARHATE 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC WORKS 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=d2b949400dcd69ca2cd572e2ab1676bbc50eab496 1 e4bf4b8a6fc3d 
8b242711e, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


BARHATE पडळ डी vont arunaarsanane 
(दि.ज. Fee) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
संबंधित उमेदवार (ई-मेलद्वारे) यांनी मुख्य अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक 
विभाग,अमरावती यांचे कार्यालयात हजर होण्याकरीता संपर्क साधावा. 
प्रत, 
१) महालेखापाल 9/2, लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा महाराष्ट्र मुंबई/नागपूर , 
२) मा. मंत्री (सां.बा.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
३) अपर मुख्य सचिव (सा.बां.वि.), यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय, मुंबई, 
४) सचिव (बांधकामे/रस्ते), यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
५) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती 
६) सर्व संबंधित अधीक्षक अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम मंडळे 
७) सह सचिव (सेवा/संनि),सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
८) कार्यासन अधिकारी [आस्थापना-१/आस्थापना-३/सेवा-२],सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
९) निवडनस्ती, सेवा-३ 
पृष्ठ ७ पैकी ७ 


शासन आदेश क्र.पदभ-२०२४,प्र.क्र.८१९ (२)/सेवा-३, दि.०७.०३.२०२४ सोबतचे परिशिष्ट-अ 
स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक, गट-क (अराजपत्रित) 


अ.क्र. | गुणवत्ता टी नाव इंग्रजीतून गुल Le. | प्रव Pee प्रव पदस्थापना द्याबयाचा सा.बां.प्रादेशिक 
क्रमांक विभाग 
महेंद्र नीलकंठ पं अभियंता. > 
g शट MAHENDRA NILKANTHA महेंद्र नीलकंठ पुंड इ.मा.ब. खुला-सर्वसाधारण मुख्य , सा.बां.प्रा.विभाग, अमरावती 
PUND 

र Re DARSHAN GAJANAN दर्शन गजानन शिरभते इ.मा.ब. खुला-सर्वसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, अमरावती 
SHIRBHATE 

3 ३१ SHANTANU VILAS TAYDE शंतनू बिलास तायडे इ.मा.ब. खुला-सर्बसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, अमरावती 

¥ वि VAIBHAV RAMDAS GOTE बैभब रामदास गोटे इ.मा.ब. खुला-सर्वसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बां.प्राविभाग, अमरावती 

ष्‌ ष्र GAURAV DEEPAKRAO गौरब दिपकराव भोंडे इ.मा.व. खुला-सर्वसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बां.प्राविभाग, अमरावती 

BHONDE 
द 4& ७१७२१६४ WASUDEO KURHADE गौरब बासुदेव कुऱ्हाडे इ.मा.व. खुला-सर्वसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, अमरावती 
9 &é | CHAITANYA DNYANESHWAR 'चैतन्य HAA कोल्हे इ.मा.व. खुला-सर्बसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, अमरावती 
KOLHE 

८ 4S VIKAS VILAS GORE बिकास विलास गोरे aaa. खुला-सर्बसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, अमरावती 

re द्ड SHRITEJ ASHOK NIRMAL श्रौतेज अशोक निर्मल इ.मा.ब. खुला-सर्वसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, अमरावती 

Ro ७१. | MANGESH KONDUBA PANDIT मंगेश कोंडुबा पंडित खुला खुला-सर्वसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, अमरावती 

R 98 JAY DILIP KUTE जय दिलोप कुटे इ.मा.ब. खुला-सर्वसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, अमरावती 

a | ex YASH PRAMOD MANEKAR यश प्रमोद मानेकर खुला खुला-सर्बसाधारण मुख्य अभियंता, avatar fern, अमरावती 

१३ टप | ANIKET SANJAY KELO अनिकेत संजय केलो खुला खुला-सर्बसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बां.प्राविभाग, अमरावती 

शद RoR AKANKSHA SIDOHARTH आकांक्षा सिद्धार्थ लबडे अ.जा. खुला-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्राविभाग, अमरावती 

LABADE 
१५ १२६ PAVAN VIJAY MARKE uaa बिजय मार्क इ.मा.व. खुला-सर्वसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, अमरावती 
RR १३१ ADESH RAJU THAKARE आदेश राजु ठाकरे आ.दुघ. खुला-सर्वसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, अमरावती 
= अभियंता. ऱ 

१७ १३२. | SHIVSHANKAR ASHOK DHOTE शिवशंकर अशोक धोटे इ.मा.ब. खुला-सर्वसाधारण मुख्य , सा.बां.प्राविभाग, अमरावती 

xe १४९ २00741 PRAKASH रूपालो प्रकाश देशमुख saa. खुला-महिला मुख्य अभियंता, सा.बा.प्रा.विभाग, अमरावती 
DESHMUKH 

१९ १५६ RAHULSHIVSHANKAR 1 राहुल शिवशंकर घोडेकर इ.मा.ब. खुला-सर्वसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बां.प्राविभाग, अमरावती 
GHODEKAR 

20 १८९ VAIBHAV RAMDHAN वैभव रामधन रामेकर इ.मा.ब. खुला-सर्वसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, अमरावती 
RAMEKAR 

RB १६८ AJIT BHAGWAN KAVHAR अजित भगवान कव्हार Zara. दिव्यांग (0) D/Hearing मुख्य अभियंता, सा.बां.प्राविभाग, अमरावती 

Impaired/HH 
२२ १७४ | ASHVIN] GANESH NAGPURE अश्‍विनी गणेश नागपुरे इ.मा.ब. खुला-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, अमरावती 
२३ १८६ |SWAPNILMAHADEVRAO POTE| स्वप्नील महादेवराव पोटे इ.मा.ब. खुला-सर्वसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बा.प्रा.विभाग, अमरावती 


Page 1 of 6 


अ.क्र. | गुणवत्ता | उमेदवाराचे नाव इं उमेदवाराचे नाव मराठी मूळ प्रव a प्रव पदस्थापना द्यावयाचा सा.बां.प्रादेशिव 
क्रमांक विभाग 
रड | tee ADESH SANJAY GHOGRE आदेश संजय घोगरे इ.मा.ब. खुला-सर्बसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, अमरावती 
२५ १९५८ JAYESH ANILRAO SILASKAR जयेश अनिलराव rere इ.मा.ब. खुला-सर्वसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, अमरावती 
२६ |. १९९ | MONIKAGAJANANPANZADE | मोनिका गजानन पानझाडे अ.जा. खुला-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, अमरावती 
| ॥ मख्य wi साजा 
२७ | 2x KESHAV MADAN CHAVAN केशव मदन चव्हाण इमाव. खुला-सर्वसाधारण against. मुख्य , सा.बां.प्रा.विभाग, अमरावती 
अंशकालीन 
—+ ण अभियंता 0 
र्ट २२८ BHAGWAT PRABHAKAR भागवत प्रभाकर जाधव इमाव. खुला-सर्वसाधारण against. मुख्य , सा.बां.प्रा.विभाग, अमरावती 
JADHAO अंशकालीन 
२९ |. २४९ AMOL DEVIDAS NIKALIE अमोल देविदास निकाळजे अ.जा. खुला-सर्वसाधारण against. मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, अमरावती 
अंशकालीन 
30 242 | RAJESH RAMESH KATTULWAD राजेश रमेश BETAS fay. | वि.माप्र-सर्वसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, अमरावती 
३१ २६५ . | HARISH PRAKASH GAWHANE हरीश प्रकाश गव्हाणे भ.ज.(ब) भ.ज.(ब)-सर्वसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, अमरावती 
३२ | २७७ PRATIK YUVRA! KAPLE प्रतीक युबराज कापले Ema. इ.मा.ब.-सर्वसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, अमरावती 
३३ | २८६ | NANDKISHOR ९18७५६७ | नंदकिशोर विजयकुमार काकड इ.मा.ब. | इमा.ब--सर्वसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, अमरावती 
KAKAD 
BY 282 | SHUBHANGI KISANRAO KADU शुभांगी किसनराव कडू इ.मा.व. खुला-महिला मुख्य अभियंता, सा.ब्रा.प्रा.विभाग, अमरावती 
३५ 1. २९६ CHETAN SOPAN PATIL चेतन सोपान पाटील इ.मा.ब. इ.मा.ब.-सर्वसाधारण मुख्य अभियंता, avalon. er, अमरावती 
३६ | 300 | 5५४६१ PRADIP KSHIRSAGAR श्‍वेता प्रदिप क्षीरसागर इ.मा.ब. खुला-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, अमरावती 
+— अभियंता. ऱ 
३७ | ३०२ SUNIL RAMESH DIWNALE सुनील रमेश दिवनाळे भ.ज.(क) भ.ज.(क)-सर्वसाधारण मुख्य , सा.बां.प्रा.विभाग, अमरावती 
णा अभियंता. डर 
३८ ३१० RUTUJA DNYANESHWAR रुतुजा ज्ञानेश्‍वर मोखाडे इ.मा.ब. खुला-महिला मुख्य , सा.बां.प्रा.विभाग, अमरावती 
MOKHADE 
38 ३१५ | NABEEL KHAN NAZIM KHAN | नबील खान नाझीम खान इनामदार SAE, आ. दु घ.- सर्वसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, अमरावती 
INAMDAR 
¥o ३१६ VAISHNAVI RAJENDRA वैष्णबी राजेंद्र ठेकाळे इ.मा.ब. खुला-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, अमरावती 
THEKALE 
1 = ——+ अभियंता. gy 
४९ | ३२७ PRAFUL VASANTA RAUT प्रफुल बसंत राऊत अ.जा. अ.जा.-सर्वसाधारण मुख्य , सा.बां.प्रा.विभाग, अमरावती 
इर । ३३६ NIKHIL SURESH THOTE निखिल सुरेश थोटे अ.जा. अ.जा.-सर्वसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, अमरावती 
fen 7 
¥3 । ३३७ ANJALI HIMMAT MISAL अंजली हिम्मत मिसाळ | इ.मा.ब. ai खुला-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, अमरावती 
“णा णी णी अभियंता रज 
ee | ३६१ GAURAV GAJANAN गौरव गजानन वानखडे इमाव. इ.मा.ब.-सर्वसाधारण मुख्य , सा.बां.प्रा.विभाग, अमरावती 
WANKHADE 
| =o 4 
४५ | ३६२ | RUPALI KASHINATH SHETE रुंपाली काशिनाथ शेटे aa. खुला-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, अभरावती 
t~ + —+ | अभियंता = 
wR | ३६८ SURAJ RAJU UPRIKAR सूरज राजू उपरीकर इ.मा.व. इ.मा.ब.-सर्वसाधारण मुख्य , सा.बा.प्रा.विभाग, अमरावती 
रश ऱ् 1 कक्ण्ण्ग ~ “To अभियंता. z 
we । ३९८ SADANAND GAJANAN सदानंद गजानन नानोटे Sa. इ.मा.व.-सर्बसाधारण apainst. | मुख्य , सा.बा.प्रा.विभाग, अमरावती 
NANOTE अंशकालीन 
1_ 


7१४९२०6 


अ.क्र. | गुणबत्ता | उमेदवाराचे नाव इं गिर मूळ प्रव aie प्रव पदस्थापना द्यावयाचा सा.बां.प्रादेशिव 
क्रमांक विभाग 
इॅ८ | vox GOVIND SANJAY NICHIT गोविंद संजय निचित a. इ.मा.व.-सर्वसाधारण against. | मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, अमरावती 
अंशकालीन 
¥% | ois | SANWEG SHILMANIU GEDAM संबेग शिलमंजू गेडम अ.जा. अ.जा.-सर्बसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बां.प्राविभाग, अमरावती 
uo ¥%o0 | HRUSHIKESH SACHIDANAND | हृषिकेश सच्चिदानंद खराटे डइूमा.ब. [ इ.मा.व.-सर्बसाधारण against. | मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, अमरावती 
KHARATE अंशकालीन 
८१ | ४९५ PRATHAMESH PRAKASH प्रथमेश प्रकाश सांगोळे इ.मा.ब. इ.मा.ब.-सर्वसाधारण against. | मुख्य अभियंता, सा.बां.प्राविभाग, अमरावती 
380000६ अंशकालीन 
५२ | ४१७ | RANUIT VIVEK VINCHURKAR रंजीत विवेक विंचूरकर इ.मा.व. इ.मा.ब.-सर्वसाधारण against. | मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, अमरावती 
अंशकालीन 
poses aa 
4a ४३० PRADIP KISAN GAWHAD प्रदिप किसन tras इ.मा.व. इ.मा.ब.-सर्वसाधारण against, | मुख्य , सा.बां.प्राविभाग, अमरावती 
अंशकालीन 
ux | ४२२ | ROSHANI DEVIDAS MESHRAM रोशनी देबिदास मेश्राम अ.जा. खुला-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, अमरावती 
५५ । ४३७ VIKAS DEVKISAN SURSE बिकास देवकिसन सुरसे FRE, आ.दु.घ.- सर्वसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, अमरावती 
८६ | इंड | RAMESH ZUMKAII SINKAR रमेश झुमकाजी सिनकर इ.मा.ब. इ.मा.ब.-सर्बसाधारण against. । मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.बिभाग, अमरावती 
अंशकालीन 
Qs ¥&% | MANOJ PRABHAKAR UNDRE मनोज प्रभाकर ठउंद्रे अ.जा. अ.जा.-सर्वसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, अमरावती 
wc | ¥&¢ | VAIBHAV BHASKAR RANGARI वैभव भास्कर रंगारी अ.जा. अ.जा.-सर्बसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, अमरावती 
us ४९५ SIMA SUDHAKAR RAHATE सिमा सुधाकर रहाते इ.मा.व. खुला-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्राविभाग, अमरावती 
Ro ५०६ | VIVEK DHANSING RATHOD विवेक धनसिंग राठोड बि.जा.(अ) वि.जा.(अ)-सर्बसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, अमरावती 
cy ८३५ DHANANJAY LILADHAR धनंजय लीलाधर विरुळकर अ.जा. अ.जा.-सर्वसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, अमरावती 
VIRULKAR 
६२ | ५३६ KARISHMA SUDHAKAR करिष्मा सुधाकर गायत्रे इ.मा.ब. खुला-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, अमरावती 
GAYATRE 
+ a 
न: QR GAYATRI GAJANAN JALIT गायत्री गजानन जलीत इ.मा.ब. खुला-महिला मुख्य , सा.बां.प्रा.विभाग, अमरावती 
ae | एड SHANTANU DILIP DHIRE शंतनू दिलोप धौरे अ.जा. अ.जा.-सर्वसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, अमरावती 
६५ | 4&3 [| KISHOR TULSHIDAS INGLE किशोर तुळशीदास इंगळे बि.जा.(अ) बि.जा.(अ)-सर्वसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, अमरावती 
६६ | ५५७ SHUBHAM SAHEBRAO शुभम साहेबराव जाधव वि.जा.(अ) अव.जा.(अ)-सर्वसाधारण | मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, अमरावती 
JADHAV 
६७ । ५८९ VIVEKANAND PRABHU विवेकानंद प्रभु कुसाळकर बि.जा.(अ) बि.जा.(अ)-सर्वसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, अमरावती 
KUSALKAR 
६८ | ५८५. | DIPAK DAYARAM PAKHALE दिपक दयाराम पाखले अ.जा. अ.जा.-सर्वसाधारण against. मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, अमरावती 
अंशकालीन 
६९ | ५९८ NAGESH KALANU PANDE | नागेश कलानु पांडे अ.ज. | अ.ज.-सर्वसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा,विभाग, अमरावती 
go foo PRAVIN SHANTARAM प्रबीण शांताराम बावणे भ.ज.(ब) भ.ज.(ब)-सर्वसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बां.प्राविभाग, असरावती 
BAWANE 
७१ ६०१. | PALLAVI RAMESH CHANDELE पल्लबी रमेश चांदेले इ.मा.ब. खुला-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, अमरावती 


Page 3 of 6 


शि गुणवत्ता | उमेदवाराचे नाव इं शशि मराठं मूळ प्रव a | प्रव पदस्थापना द्यावयाचा सा.बां.प्रादेशिक 
क्रमांक विभाग 
डा डा आधव्सा साजा 
७२ ६११९. |. GAURAV PRAKASH PAWAR गौरब प्रकाश पवार अ.जा. अ.जा.-सर्वसाधारण against. मुख्य , सा.बा.प्रा.विभाग, अमरावती 
अंशकालीन 
७३ | ६४९ [SHWETA VASUDEO GAWANDE श्‍वेता बासुदेव Mas इ.मा.ब. खुला-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, अमरावती 
wes | &4o | MANIJUSHA SURESH YEOLE मंजुषा सुरेश येवले Sa, खुला-महिला मुख्य अभियता, सा.बां.प्रा.विभाग, अमरावती 
७प | ६६३ | NILESHDIWANSING PARINAR | निलेश दिवाणसिंग परिहार बि.जा.(अ) वि.जा.(अ)-सर्वसाधारण against. | मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, अमरावती 
अंशकालीन 
+ —— अभियंता टा 
७६ । ६६५ ROSHANKUMAR BHOJU रोशनकुमार भोजू चव्हाण बि.जा.(अ) बि.जा.(अ)-सर्वसाधारण against. | मुख्य , सा.बां.प्रा.विभाग, अमरावती 
CHAVAN अंशकालीन 
७७ | ६६७ | RAHUL RAJARAM JADHAO राहुल राजाराम जाधव वि.जा.(अ) वि.जा.(अ)-सर्वसाधारण against. | मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, अमरावती 
अंशकालीन 
७८ | ६७१ PALLAVI SURESH POTE पल्लवी सुरेश पोटे इमा.ब. खुला-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रावरिभाग, अमरावती 
७९ । ६७र BHUSHAN ४1६ PAWAR भूषण बिजय पवार बि.जा.(अ) वि.जा.(अ)-सर्वसाधारण against. | मुख्य अभियंता, सा.बा.प्रा.विभाग, अमरावती 
अंशकालीन 
1 
co | ६७७ PRATIKSHA RAVINDRA प्रतीक्षा रबीद्र सोळंके आ.दुघ. खुला-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, अमरावती 
SOLANKE 
ck ६७९ | YOGITA SHRIKRUSHNA INGLE योगिता श्रीकृष्ण इंगळे अ.ज. खुला-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.बिभाग, अमरावती 
ट्रे ६८२ SAKSHI YUVRAJ PAWAR साक्षी युबराज पवार बि.जा.(अ) खुला-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, अमरावती 
ट्३ ६८५ SRUSHT! NANDKISHOR सृष्टी नंदकिशोर डेहनकर इ.मा.ब. खुला-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, अमरावती 
DEHANKAR 
cé | &&x | POOJA VINAYAKRAO ZODE पूजा बिनायकराब झोडे इ.मा.ब. खुला-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, अमरावती 
Zu] wee SHREEYA GAJANAN RAUT श्रेया गजानन राऊत इ.मा.व. इ.मा.ब.-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, अमरावती 
८६ | exe | VISHAKHA VISHALRAO BHAD बिशाखा विशालराब भड वि.मा.प्र. बि.मा.प्र.-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, अमरावती 
ला ता ———— अभियंता, + 
ट७ | ७४५ MANALI CHANDRAKANT मनाली चंद्रकांत दिनोडे इ.मा.व, इ.मा.ब.-महिला मुख्य , सा.बां.प्रा.विभाग, अमरावती 
DINODE 
८८ | ७५३ | SHILPA ASHOKRAO ASWAR शिल्पा अशोकराव aK | इ.मा.ब. इ.मा.ब.-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्राविभाग, अमरावती 
ae} ue RAKSHANDA WASUDEO रक्षंदा वासुदेव बहाळे अ.जा. अ.जा.-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, अमरावती 
BAHALE 
Ro ७६१ VAISHNAVI ANIL OHOTE वैष्णबी अनिल धोटे इ.मा.ब. इ.मा.ब.-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, अमरावती 
९१ ७६३ RENU RAJENDRA WATILE रेणू राजेद्र वाटीले इमाव. इ.मा.ब.-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्राविभाग, अमरावती 
र्र ७७२ ASHWINI JIYAPRASAD अश्‍विनी जियाप्रसाद जयस्वाल इ.मा.ब. इ.मा.व.-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्राविभाग, अमरावती 
JAISWAL 
९३ | ७८३ | GOVIND BABURAO BODKHE गोविंद बाबुराव बोडखे अ.ज. अ.ज.-सर्वसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बां.प्राविभाग, अमरावती 
र्ड ७८६ PRATIKSHA NARAYAN प्रतीक्षा नारायण शिंगाडे इ.मा.ब. इ.मा.ब.-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, अमरावती 
SHINGADE 
९५ | ७९८ ANKITA SUDHAKARRAO अंकिता सुधाकरराव पजगडे इ.मा.व. इ.मा.व.-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, अमरावती 
PAIGADE 


Page 4 of 6 


re गुणवत्ता कका नाव इंग्रजीतून | उमेदवाराचे नाव मराठी मूळ प्रव fe प्रव पदस्थापना द्याबयाचा सा.बां.प्रादेशिक 
क्रमांक बिभाग 
९६ | ८०० GAYATRI SURESH गायत्री सुरेश रत्नपारखं इ.मा.व. इ.मा.ब.-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, अमरावती 
RATNAPARKH] 
९७ | ८१९३ | RUTUJA GAJANAN BHAKARE रुतुजा गजानन भाकरे आ.दुघ. खुला-खेळाडू मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, अमरावती 
ee | ८२९५. | SANIYAMANISH MAHULKAR सानिया मनीष माहुलकर इ.मा.ब. इ.मा.ब.-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्राविभाग, अमरावती 
९९ ८३९ BHARTI VISHWAS NIKAS भारती बिश्‍बास निकास इ.मा.ब. इ.मा.ब.-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्राविभाग, अमरावती 
goo | ८५४ | PALAK SANTOSH AGRAWAL पलक संतोष saat आ.दुघ. आ.दु.घ.-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, अमरावती 
१०१ ८६७ | SHIVANI RAJENDRA DEULKAR शिवानी राजेंद्र देऊलकर इ.मा.ब. इ.मा.ब.-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, अमरावती 
gor | ८७० SAMIKSHA SATISH समिक्षा सतोश वानखडे अ.जा. अ.जा.-महिला | मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, अमरावती 
WANKHADE 
१७३ | ८७४ | DARSHANA ARVIND DHONE दर्शना अरविद ढोणे अ.जा. अ.जा.-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्राविभाग, अमरावती 
१०४ | ८७८ PRITAM GAJANAN THAK प्रीतम गजानन ठक इ.मा.ब. इ.मा.व.-प्रकल्पग्रस्त मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, अमरावती 
१०५ | ८८० |. SAVALI DHANANIAY KALE सायली धनंजय काळे इ.मा.व. इ.मा.ब.-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्राबिभाग, अमरावती 
"प अभियंता, ऱ 
१०६ |. ८८१ | PRACHI GANGADHARRAO प्राची गंगाधरराव गोळेकर भ.ज.(क) भ.ज.(क)-महिला | मुख्य , सा.बां.प्रा.विभाग, अमरावती 
GOLEKAR 
१०७ | ८९६ | SURBHIGAJANANSONTAKKE |  सुरभो गजानन सोनटक्के इ.मा.व. इ.मा.ब.-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्राविभाग, अमरावती 
20d ९०३ PRANJAL! RAMESH KALE प्रांजली रमेश काळे इ.मा.ब. इ.मा.ब.-महिला | मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, अमरावती 
१०९ २२७ SAKSHI SHALIKARAM VASU साक्षी शालिकराम वासू fast) बि.जा.(अ)-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, अमरावती 
+ fe at aan 
११० | ९३५ | SAURABH VIKAS GAWANDE सौरभ विकास Tas इ.मा.व. इ.मा.व.-प्रकल्पग्रस्त मुख्य , सा.बां.प्रा.विभाग, अमरावती 
शकेन $ अभियंता, 7 
१११ | एड |SNEHABHAGWAN SURADKAR| स्नेहा भगवान सुराडकर अ.जा. अ.जा.-महिला मुख्य , सा.बां.प्रा.विभाग, अमरावती 
११२ | ९५६ | ANVAYA VINOD WAKPANJAR अन्वय विनोद वाकपंजर अ.जा. अ.जा.-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्राविभाग, अमरावती 
223 ९६० ARPITA DHANRAJ SONONE आपिता धनराज सोनोने अ.जा. अ.जा.-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, अमरावती 
११४ | ९६८ | SWATI RAMDAS WANKHADE स्वाती रामदास बानखडे अ.जा. अ.जा.-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, अमरावती 
“gay | ९८३ | PRIVA RAMESH KURHEWAR प्रिया रमेश कुर्हवार वि.मा.प्र. बि.मा.प्र-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, अमरावती 
११६ ॥ ९८७ | HRUSHIKESH SHEKORAO हृषिकेश शेखोराव वाघमारे | अ.ज. अ.ज.-सवंसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, अमरावती 
WAGHMARE 
११७ | 883 | SHIRISH MADHUKAR CHAVAN शिरीष मधुकर चव्हाण अ.ज. अ.ज.-सर्वसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, अमरावती 
११८ | १०३३ |. AKSHAY SANDIP BELOKAR अक्षय संदिप बेलोकर ama. दिव्यांग- (८) 04, BL.OAL, | मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, अमरावती 
OL, CP, LC, Dw, AAV 
११९ | १०७३ | PRIYANKA SUBHASH LANDGE प्रियांका सुभाष लांडगे इ.मा.व. खुला-खेळाडू मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, अमरावती 


Page 5 of 6 


शि गुणवत्ता | उमेदवाराचे नाव इं — नाव मराठ मूळ प्रव = | प्रव पदस्थापना द्यावयाचा सा.बां.प्रादेशिक 
क्रमांक विभाग 

१२० | १०७७ | NISHIGANDHA VIKAS ROKADE निशिगंधा विकास रोकडे Baa, दिव्यांग- (a) LV मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, अमरावती 

१२१ | १०८८ | ARTI RAMESHWAR KAVAR आरती रामेश्वर कावर आ.दुघ. दिव्यांग- (a) LV मुख्य अभियंता, सा.बां.प्राव्रिभाग, अमरावती 

१२२ | ९१२८ SANTOSH KERU WARE संतोष केरू वारे अ.जा. दिव्यांग 5) D/Hearing मुख्य अभियंता, सा.बां.प्राविभाग, अमरावती 

Impaired/HH 

१२३ । ११२९ SHREYASH SHEKHAR श्रेयश शेखर गुल्हाणे इ.मा.ब. दिव्यांग- (१) SLD, MI and मुख्य अभियंता, सा.बां.प्राविभाग, अमरावती 

GULHANE दिव्यांग 
- 
sax | ११३५ | AKSHAY DNYANESHWAR अक्षय ज्ञानेश्‍वर सुरसे बि.जा.(अ) दिव्यांग (0) D/Hearing मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, अमरावती 
SURSE Impaired/HH 
दिव्यांग: पा अभियंता. > 

१२५ | ११७२ | GANESH MANOHAR BORADE गणेश मनोहर बोराडे इ.मा.व. - (१) SLD, MI and मुख्य , सा.बां.प्रा.विभाग, अमरावती 
दिव्यांग 

१२६ । ९१२०२ | SHYAM MURLIDHAR KHOND श्याम मुरलीधर खोंड इ.मा.व. दिव्यांग- (6) SLD, Ml and | मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, अमरावती 
दिव्यांग 

|. 

१२७ | १२०३ | DEEPALI FAKIRA NAIKWADE दीपाली फकिरा नाईकबाडे इ.मा.ब. दिव्यांग- (उ) SLD, MI and मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, अमरावती 
न दिव्यांग 

१२८ | १२४९ HARIHAR MADHUKAR हरिहर मधुकर पाचघरे इ.मा.ब. खुला-अंशकालीन | मुख्य अभियंता, सा.बां.प्राःविभाग, अमरावती 

PACHAGHARE 

१२९ | १२५१ | GIRISH SHYAMKANT JOSHI गिरीश श्यामकांत जोशी खुला दिव्यांग- (१) SLD, MI and मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, अमरावती 
दिव्यांग 

१३० । १२५२ | PRAMOD BABAN WAYAL प्रमोद बबन वायाळ इ.मा.व. दिव्यांग- (१) SLD, MI and मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, अमरावती 
दिव्यांग 

१३१ | १३१२ SANGITA CHANDAN GIRI संगिता चंदन गिरी भ.ज.(ब) भ.ज.(बो-खेळाडू मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, अमरावती 

| nas rn अंशकालीन अभियंता. ऱ 
१३२ | १३६५ [SANJAYSHALIGRAMIIBHAGAT) संजय शालिग्रामजी भगत इ.मा.व. खुला- मुख्य , सा.बां.प्रा.विभाग, अमरावती 


Page 6 of 6 


